RNI No.MAHBIL / 2009/ 37831 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार - ब 


वर्ष ४ , अंक ४१( ३) ]] 


बुधवार, एप्रिल ४ , २०१८ / चैत्र १४ , शके १९ ४० 


[ पृष्ठे २,किंमत : रुपये ९.०० 


असाधारण क्रमांक ९ ३ 


प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र 

अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
मादाम कामा मार्ग , हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय, मुंबई, ४०० ०३२ 

दिनांक ४ एप्रिल २०१८ 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क नियम , २०११ . 

क्रमांक न्यायाप्र . १८१५ / प्र. क्र . २४७ / १५ / एसडी- ४. - महाराष्ट्र बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क नियम, २०११ यांच्या 
नियम ६ च्या उप नियम -१ द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून, महाराष्ट्र शासन , या अधिनियमाच्या प्रयोजनार्थ, सर्व बालकांचे 

अभिलेख ठेवण्यासाठी घरोघरी जाऊन सर्वेक्षण करण्याकरिता, या सोबत जोडलेल्या अनुसूचीच्या स्तंभ ( ४ ) मध्ये नमूद केलेल्या कार्यक्षेत्राकरिता, 
स्तंभ (३ ) मध्ये नमूद केलेल्या स्थानिक प्राधिकरणासाठी, स्तंभ ( २) मध्ये नमूद केलेला अधिकारी , याद्वारे अधिसूचित करीत आहे. 

अनुसूची 


अ.क्र . 


कार्यक्षेत्र 


अधिकारी 
( २ ) 


स्थानिक प्राधिकारी 

( ३ ) 


( १ ) 


( ४ ) 


१ 


२ 


शिक्षणाधिकारी 
प्रशासकीय अधिकारी 
शिक्षणाधिकारी ( प्राथमिक ) 


महानगरपालिका 
नगरपरिषद 
जिल्हा परिषद 


महानगरपालिका कार्यक्षेत्र 
नगरपरिषद क्षेत्र 
जिल्हा परिषद क्षेत्र 


३ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


डॉ . सुवर्णा खरात , 
शासनाचे सहसचिव . 


( १ ) 


भाग चार - ब - ९३-१ 


क्रमांक न्यायाप्र . १८१५ / प्र . क्र . २४७ / १५ / एसडी-४ 

शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, 
दिनांक ४ एप्रिल २०१८ . 


. 


प्रत : 


( १) आयुक्त , शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे . 
( २) शिक्षण संचालक ( माध्यमिक व उच्च माध्यमिक ), महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 
( ३ ) शिक्षण संचालक ( प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे . 
( ४ ) संचालक , महाराष्ट्र विद्या प्राधिकरण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे . 
( ५ ) विभागीय शिक्षण उप संचालक ( सर्व) . 
( ६ ) शिक्षणाधिकारी ( माध्यमिक ) ( सर्व). 
( ७ ) शिक्षणाधिकारी ( प्राथमिक ) ( सर्व). 
( ८ ) शिक्षणाधिकारी , महानगरपालिका ( सर्व). 
( ९ ) प्रशासन अधिकारी नगरपालिका/ नगरपरिषदा ( सर्व ). 
( १० ) निवडनस्ती कार्यासन ( एस.डी.- ४ . ) 


डॉ . सुवर्णा खरात, 
शासनाचे सहसचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, एप्रिल ४, २०१८ / चैत्र १४ , शके १९ ४० 


२ 


SCHOOL EDUCATION AND SPORTS DEPARTMENT 


Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , Mantralaya 

Mumbai 400 032 , dated the 4th April 2018 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA RIGHT OF CHILDREN TO FREE AND COMPULSORY EDUCATION RULES, 2011 . 

No. Nyayapra . 1815 /C.R . 247/ 15 /SD -4. - In exercise of the powers conferred by sub - rule ( 1 ) of 
rule 6 of the Maharashtra Right of Children to Free and Compulsory Education Rules , 2011, the 
Government of Maharashtra hereby notify an Officer mentioned in column ( 2 ) for the Local 
Authority , mentioned in column ( 3) for the jurisdiction , mentioned in column (4 ) of the Schedule 
appended hereto , to carry out a household survey to maintain records of all children for the 
purposes of the Act. 


Schedule 


Sr. No. 

( 1 ) 


Officer 

( 2 ) 


Local Authority 

( 3 ) 


Jurisdiction 

( 4 ) 


1 


2 


Education Officer 
Administrative Officer 
Education Officer 
(Primary ). 


Municipal Corporation 
Municipal Council 
Zilla Parishad 


Municipal Corporation Area 
Municipal Council Area 
Zilla Parishad Area 


3 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


DR. SUVARNA KHARAT, 


Joint Secretary to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
ATGOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD ,MUMBAI400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


No. Nyayapra . 1815 /C.R . 247 / 15 /SD -4 
SCHOOL EDUCATION AND 

SPORTS DEPARTMENT, 
Madam Cama Marg , 
Hutatma Rajguru Chowk , 
Mumbai 400 032 , 
Dated the 4th April 2018 . 


Copy : 


1. Commissioner (Education ), Maharashtra State , Pune. 
2. Director ( Secondary and Higher Secondary ), Maharashtra State, Pune. 
3. Director (Primary ), Maharashtra State, Pune. 
4. Director, Maharashtra Vidya Pradhikaran , Pune . 
5. Deputy Director (Education ) (All). 
6. Education Officer (Secondary ) ( All). 
7. Education Officer (Primary ) (All ). 
8. Education Officer (All ), in Municipal Corporation . 
9. Admin . Officer ( All), In Municipal Council. 
10. Select File (S.D.4 ). 


DR . SUVARNA KHARAT , 
Joint Secretary to Government. 


